जिल्हा व सत्र न्यायालय,जळगांव यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२१९/११५/प्र.क्र.५१/कार्यासन ११. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ सप्टेबर, २०१९ 


पहा :१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२१९/११५/प्र.क्र.५१/कार्यासन ११,दि.०८/०३/२०१९. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.११/०९/२०१९. 
४. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/४७५५/२०१९, दि.२४/०७/२०१९. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांच्या आस्थापनेवरील १५५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 


शासन निर्णय: 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांनी दि. २४/०७/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्‍्यात नमूद केलेली १७७ अस्थायी पदे दि. ०१/१०/२०१९ ते 
दि. २९/०२/२०२० या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
aa अधिक्षक ०२ 
२ सहाय्यक अधिक्षक शिया 
३ दुभाषी fF od 
४ वरिष्ठ लिपिक २३ 
षु कनिष्ठ लिपिक ६८ 
& लघुलेखक ग्रेड-१ (लघुलेखक (उ.श्रे.) } fod 
9 लघुलेखक ग्रेड-२ (लघुलेखक (5.41) } ०३ 
८ लघुलेखक ग्रेड-३ (लघुलेखक (नि.श्रे) } ०६ 
९ मुख्य बेलिफ ०३ 
[१० | ० बेळीफ २० 
[eae = | वाहन चालक fF od 
१२ झेरॉक्स चालक a eee q 
१३ नाईक 03 
१४ शिपाई २१ 
१५ पहारेकरी fF ह, "| 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२१९/११५/प्र.क्र.५१/कार्यासन ११. 


१६ सफाईंगार ee 
१७ अंशकालीक सफाईगार ०५ 
१८ अंडकालीक पहारेकरी pod 
१९ अंशकालीक उदकी 03 
२० रखवालदार (कंत्राटी पध्दतीने) pF od 
२१ सफाईंगार (कंत्राटी पध्दतीने) pF od 

एकूण अस्थायी पदे | wo 


3. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये,(०२)जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीशा,(००)(०२) जिल्हा व सत्र BMA (२०१४ ०१७२ )(दत्तमत)(अनिवार्य, ०१- वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आपुक, 
दि.११/९/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८१६४९०७५८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Santosh Sampatti = 
Navagire 


Wagire 
vernment Of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
ostalCode=400032, 
345a2842afe7dd0c! 


848357 9cbedaaaef30f215ceda096 


rialNumt -Ocb1bt 1001 5cf6d 180057927 1f4816460b1802c2ae247d 
d6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 
Date: 2019.09.18 16:54:54 +05'30' 
(सं. सं. नवगिरे) 


प्रत, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, जळगांव. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

६. विधि व न्याय विभाग,कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKEKKKEKKEKKERKRKKERKKKE 


पृष्ठ २ पैकी 2 


